सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२३ 
राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव 
मंडळ पुरस्कार विजेते घोषित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां. का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर २०२३ 


वाचा:-१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्र. पुलदे- २०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२, 

दिनांक ४ जुले, २०२३. 

२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र. पुलदे- २०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२, 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२३. 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुलदे- २०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२, 
दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३. 

४. राज्यस्तरीय समितीचे क्रमांक-जजीकम/२०२३/१०७८,दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२३ 

रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 
आपल्या संस्कृतीचे जतन व संवर्धन व्हावे, सण उत्सव साजरे करताना सामाजिक बांधिलकी 
जपली जावी व पर्यावरण पुरक सण साजरे व्हावे, याकरीता राज्य शासनाने दिनांक १९.९.२०२३ ते दिनांक 
२८.०८.२०२३ या कालावधीत पार पडलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात, राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. यासाठी मुंबई, 
मुंबई (उपनगर), पुणे, ठाणे या जिल्हयातून प्रत्येकी 3 व अन्य जिल्हयांतून प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण उत्कृष्ट 
४४ गणेशोत्सव मंडळांची निवड उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत जिल्हास्तरीय 
समितीकडून करण्यात आली असून जिल्हास्तरीय समितीमार्फत प्राप्त झालेल्या जिल्हास्तरीय ४४ उत्कृष्ट 
गणेशोत्सव मंडळांमधून प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या 
नावांची शिफारस संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत राज्यस्तरीय समितीने त्यांचे संदर्भ क्र.४ येथील 
पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालाव्दारे शासनास केली आहे. 


०२. राज्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळास रुपये ५.०० लक्ष, व्दितीय क्रमांकास 
रुपये २.५० लक्ष व तृतीय क्रमांकास रुपये १.०० लक्ष इतक्या रकमेचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन 
गौरविण्यात येणार आहे. तर उर्वरित ४१ गणेशोत्सव मंडळांस राज्य शासनाकडून प्रत्येकी रुपये २५,०००/- चे 
पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे. यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा २०२३, Helles 
विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची नावे घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां. का. २ 


शासन निर्णय- 
सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा २०२३, मधील जिल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरीय समितीने 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत निकषांच्या आधारे शिफारस केलेल्या 
राज्यस्तरावरील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची नावे व जिल्हा 
स्तरावरील प्रथम क्रमांकाच्या अन्य ४१ विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची नावे सोबतच्या प्रपत्र "अ' 
नुसार जाहिर करण्यात येत आहेत. 


०२. प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांनी सार्वजनिक 
गणेशोत्सव स्पर्धा २०२३, मधील विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार वितरण करण्यासाठी 
समारंभाचे आयोजन करावे. 


०३. सदर समारंभाच्या आयोजनासाठी व त्यातील विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पारितोषिक 
वितरण समारंभासाठी होणारा सर्व खर्च उपरोक्त संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रु. 
४९,७५,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) या रकमेमधून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१०१११५१८१७०५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ee 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
S U M A N T AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 1 4fc8598a9aa217e25084558 

56a701adb1bb6ef9b1 20, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=AFCOO6DAAE95DOF2CF7C7F09CA18CFOC9C936 
D | N KA R p A S H ग F 3A05E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR 

PASHTE 

Date: 2023.10.12 12:59:23 +05'30" 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९. प्रधान सचिव,सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१०.प्रधान सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां. का. २ 


१३.सर्व पोळीस आयुक्‍त 

१४.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

१५.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी 

१७.सर्व जिल्हा पोळीस अधीक्षक 

१८. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

१९.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, सायन, मुंबई 

२०.प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई 
२१.अधिष्ठाता, सर जे. जे. कला महाविद्यालय, मुंबई 

२२.अपर पोलिस महासंचालक(कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२३.राज्य जनसंपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य 
२४.महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१,मुंबई 

२५.महाळेखापाल लेखापरीक्षा , महाराष्ट्र -१, मुंबई 

२६.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२९.निवड नस्ती (सां.का.२) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां. का. २ 


शासन निर्णय क्र. पुलदे २०२३/प्र.क्र.१/ सां.का.२,दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे प्रपत्र-“अ” 


राज्यस्तरीय विजेते 
अ.क्र जिल्हा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव क्रमांक 
।१__| अकोला श्री खडकेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ प्रथम क्रमांक 
२ | सांगली तिरंगा गणेशोत्सव मंडळ, यशवंतराव, विटा, ता. खानापूर । व्दितीय क्रमांक 
३  । पुणे मार्केट यार्ड मित्र मंडळ, मंचर आंबेगाव तृतीय क्रमांक 
जिल्हास्तरीय विजेते 
अ.क्र जिल्हा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव 
गो मुंबई हहर ताराबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 
२ पंचगंगा सार्वजनिक उत्सव मंडळ 
३ निकदवरी लेन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 
४ | मुंबई उपनगर स्वप्नाक्षय मित्र मंडळ 
षु बर्वेनगर व भटवाडी सार्व. गणेशोत्सव मंडळ, घाटकोपर(प) 
A बाल मित्र कला मंडळ, विक्रोळी (प) 
७ ठाणे श्रीरंग सहनिवास गणेशोत्सव मंडळ, ठाणे 
८ एकविरा मित्र मंडळ ठाणे 
रिव्हरवूड पार्क सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यांना विभागून 
९ शिवसम्राट मित्र मंडळ, ठाणे 
भो ० _। पालघर साईनगर विकास मंडळ, पालघर 
| १ | रायगड संत रोहिदास तरुण विकास मंडळ, ता. महाड 
१२ | रत्नागिरी जेतापूरचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, जेतापूर 
१३ | सिंधुदुर्ग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, सलइवाडा, सावंतवाडी 
१४ । पुणे नवज्योत मित्र मंडळ ट्रस्ट, खडकी 
१५ उत्कर्ष तरुण मंडळ, चिंचवडगाव 
१६ | सातारा सार्वजनिक HIS गणेशोत्सव मंडळ, सावली, ता. सातारा 
१७ | कोल्हापूर श्री गणेश तरुण मंडळ, ढेंगेवाडी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१/ सां. का. २ 


१८ । सोलापूर श्री जगदंबा गणेशोत्सव सांस्कृतिक आणि सामाजिक HIST मंडळ, माढा 
१९ । नाशिक श्री प्रतिष्ठान मंडळ, नाशिक 
२० | Fob वंदे मातरम प्रतिष्ठान, देवपूर 
२१ । जळगांव जळगाव जनता बंक कर्मचारी गणेश मंडळ, जळगाव 
२२ । नंदुरबार क्षत्रिय माली नवयुवक गणेशोत्सव मंडळ, तळोदा 
२३ । अहमदनगर सुवर्णयुग तरुण मंडळ 
२४ | छत्रपती संभाजी जय मराठा गणेश मंडळ, चिखलठाण 
नगर 
२५ । जालना कारेश्वर गणेश मंडळ, देवगाव खवणे 
२६ | हिंगोली श्री सिद्धिविनायक सार्वजनिक गणेडा मंडळ 
२७ । परभणी स्वराज्य WT मंडळ, देवनंदरा 
२८ । धाराशिव बाल हनुमान गणेश मंडळ, गवळी गल्ली, धाराशिव 
२९ । नांदेड अपरंपार WT मंडळ, नांदेड 
३० । बीड जय किसान MST मंडळ, मठ गल्ली 
३१ ।लातूर बाप्पा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, लातूर 
३२ । नागपूर शिवस्नेह गणेड उत्सव 
३३ | गडचिरोली लोकमान्य Wal मंडळ 
३४ । गोंदिया सार्वजनिक बाळ गणेश मंडळ, बोडगाव 
३५ | चंद्रपूर सार्वजनिक Wal मंडळ चंद्रपूर 
३६ ।वर्धा बाळ गणेशा उत्सव मंडळ, समुद्रपूर 
३७ भंडारा हनुमान व्यायामशाळा गणेशोत्सव मंडळ, मोहगाव देवी, मोहाडी 
३८ । अमरावती श्री बजरंग गणेशोत्सव मंडळ 
३९ | बुलढाणा भक्ती WaT महिला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, बुलढाणा 
सहकार्य फाऊंडेशन क्रिडा व बहू.संस्था, चिखली यांना विभागून 
४० ।वाशिम मंत्री पाक गणेशोत्सव मंडळ 
४१ | यवतमाळ रिद्धी सिद्धी गणेश मंडळ 
SUMANT स्स eae 
DINKAR PASHTE. णम 
(सु.दि.पाष्टे) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


